उपायुक्त, समाज कल्याण व तत्सम, गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः सकआ-२०२३/प्र.क्र. ०१(भाग-१)/आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
तारीख: १४ जुले, २०२३ 


शासन आदेशा - 

आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांचें आस्थापनेवरील उपायुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम, गट-अ संवर्गातील 
श्री. संजय रामभाऊ कदम, उपायुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांनी कौटुंबिक कारणास्तव केलेल्या विनंतीनुसार व मा. 
लोकप्रतिनिधीनी केलेल्या शिफारशीनुसार श्री.संजय रामभाऊ कदम, उपायुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांना सदर 
पदावर पुढील आदेझापर्यंत एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. सदर आदेश महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१९१६१९१२९३२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH 

RAMCHANDRA 
DINGLE es 

(दि. रा. डिंगळे) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. संजय रामभाऊ कदम, उपायुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे ( आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण पुणे यांचे व्दारा) 
प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
) 
) 
) 
) 


A 


CC AN 


Cc 
es 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /ASRTS - 2, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

सर्व उपसचिव/अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (सा.न्या.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१०) निवडनस्ती-आस्था-२ 


Nn S&S ८:८४ 


2) 


